औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, येरवडा, ता. हवेली, 
जि. पुणे या नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या 
संस्थेस कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०२२/प्र. क्र.८४/व्यशि-१ 
मादाम काम रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मे, २०२४ 


वाचा:- (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 

दि. १७/०४/२०१५. 

(२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.: व्यशिअ- 
२०२०/ प्र.क्र.१०२/व्यशि-१, दि. ०७/०४/२०२२. 

(३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.: व्यशिअ- 
२०२२/ प्र.क्र.८४/व्यशि-१, दि. १६/११/२०२२. 

(४) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र.: व्हिआयपी- 
२०२०/ प्र.क्र.८४/व्यशि-३, दि. १७/०५/२०२३. 

(५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.०३/आस्था-१/२०२३/५३, दि. २९/१२/२०२३. 


प्रस्तावना: 


कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध या 
विभागाच्या संदर्भ क्र. (2) येथील दि. ०७/०४/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात 
आलेला आहे. तसेच संदर्भ क्र. (3) येथील दि. १६/११/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित 
आकृतीबंधानुसार नव्याने कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले 
आहेत. 


येरवडा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठीच्या 
अभ्यासक्रमास, पद निर्मित्तीस व त्यासाठी आवश्‍यक खर्चास संदर्भ क्र. (१ येथील दि. १७/०५/२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सदर संस्थेसाठी कार्यालय प्रमुख 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन AST क्रमांकः व्यशिअ-२०२२/प्र. क्र.८४/व्यशि-१ 
शासन Seat: 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, येरवडा, ता. हवेली, जि. पुणे या संस्थेसाठी कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ. कार्यालय/ संस्था कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण 

क्र. अधिकारी 

णं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, येरवडा, प्राचार्य (म. शि. से. प्राचार्य (म. शि. से. 
ता. हवेली, जि. पुणे गट-अ) (कनिष्ठ) गट-अ) (कनिष्ठ) 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १७/०४/२०१५ अन्वये प्रसिध्द वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-१ मधील नियम क्र. २ तसेच महाराष्ट्र कोषागार 
नियम, १९६८ खंड एक मधील नियम १५ (३) व नियम १५६ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०५१५११४१०२९७०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tease रर व नावाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


PRADEEP SAHEBRAO कका 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

(१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(३) सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(४ आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 

संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१) 

(4) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

(६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुलुंड मुंबई-८१. 
(७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
(८) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
(९) सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०२२/प्र. क्र.८४/व्यशि-१ 


(१० सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

(११) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 

(१२) उप संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
(संचालनालयामार्फत) 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे. 

१४) उप कोषागार अधिकारी, हवेली, जि. पुणे. 

१५) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, येरवडा, ता. हवेली, जि. पुणे. 

१६) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


aN टा 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


